वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या 
अधिनस्त विविध संस्थांमध्ये ऑडियोलॉजिस्ट 
हे पद रुपांतरणाने निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एलईसी-४३१७/प्र.क्र.३०६/१७/वैसेवा-४ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, आवार 
नवीन गो.ते.रु.इमारत, ९ वा मजला, मुंबई ०१ 
तारीख: ११ ऑक्टोबर, २०१८ 


प्रस्तावना:- 
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानकानुसार वैद्यकीय महाविद्यालयात रु. ९३००-३४८०० व 


ग्रेड पे रु. ४२००/- या वेतनश्रेणीतील ऑडियोलॉजिस्ट गट-क या संवर्गातील किमान एक पद मंजूर 


असणे आवश्यक आहे. तांत्रिक संवर्गात मोडणारे सदर पद अत्यंत महत्त्वपुर्ण असून कर्णबधीर या 


प्रकारात मोडणाऱ्या दिव्यांगांसाठी दिव्यांगात्वाचे प्रमाण निश्चित करण्याच्या दृष्टीने तसेच या प्रकारच्या 


रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी सदर पद आवश्यक आहे. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या 


अधिपत्याखालील इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नागपूर, शासकीय 


वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय लातूर तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नागपूर 


या तीन संस्थांच्या आस्थापनेवर ऑडियोलॉजिस्ट या संवर्गातील पद मंजूर नसल्याने कर्णबधीर 


रुग्णांवरील उपचार, दिव्यांगात्वाचे प्रमाणपत्र बहाळ करणे याबाबत अडचणी निर्माण होत असल्याने 


संबंधित संस्थाप्रमुख, लोकप्रतिनिधी व त्या-त्या जिल्हयाच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी देखीळ सदर पद 


उपलब्ध करुन देण्याबाबत वारंवार मागणी केली आहे. या मागणीच्या अनुषंगाने ऑडियोलॉजिस्ट या 


संवर्गातील पद पुर्णत: नव्याने निर्माण न करता त्या-त्या संस्थेतील समकक्ष पदे खालीलप्रमाणे 


रुपांतरीत करुन ऑडियोलॉजिस्ट संवर्गातील पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती.. 


शासन निर्णय क्रमांक'एलईसी-४३१७/प्र.क्र.३०६/१७/वैसेवा-४ 


शासन निर्णय:- 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या रु. ९३००-३४८०० व ग्रेड पे 


रु. ४२००/- या वेतनश्रेणीतील ऑडियोलॉजिस्ट गट-क या संवर्गातील पद खालील संस्थेमध्ये नमूद 


केलेल्या पदामधून कायमस्वरुपी रुपांतरणाने निर्माण करण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान करण्यात येत 


आहे. 

अ.क्र. संस्थेचे नाव संस्थेचे नाव रुपांतरणाने भरावयाचे पद 

इंदिरा गांधी शासकोय | वैद्यकीय अभिलेख तंत्रज्ञ, । ऑडियोलॉजिस्ट गट-क 
वैद्यकीय महाविद्यालय व | गट-क वेतनश्रेणी रु. ९३००- | वेतनश्रेणी रु. ९३००-३४८०० 
रुग्णालय, नागपूर ३४८०० ग्रेड पे रु.४२००/- ग्रेड पे रु.४२००/- 

२ शासकोय वैद्यकीय | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ गट-क | ऑंडियोलाजिस्ट गट-क 
महाविद्यालय व रुग्णालय, | वेतनश्रेणी रु. ९३००-३४८०० | वेतनश्रेणी रु. ९३००-३४८०० 
नागपूर ग्रेड पे रु.४२००/- ग्रेड पे रु.४२००/- 

३ शासकीय वैद्यकीय | समोपदेष्टा, गट-क | ऑडियोलजिस्ट गट-क 


महाविद्यालय व रुग्णालय, 


लातूर 


वेतनश्रेणी रु. ९३००-३४८०० 
ग्रेड पे रु.४३००/- 


वेतनश्रेणी रु. ९३००-३४८०० 


ग्रेड पे रु.४२००/- 


ऑडियोलॉजिस्ट गट-क वेतनश्रेणी रु. ९३००-३४८०० ग्रेड पे रु. ४२००/- या संवर्गातील पद 


भरण्याच्या अनुषंगाने संचालनालयाने विहीत मार्गाने कार्यपध्दती अंवलंबून तात्काळ पद भरण्यात यावे. 


सदर आदेशा तात्काळ अंमलात येत आहे.. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक'एलईसी-४३१७/प्र.क्र.३०६/१७/वैसेवा-४ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201810111313508713 असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Mahadeo Giridhari 


Mahadeo © 
DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Food,Civil Supplies 
G aaa d h H And Consumer Protection Department, 
| I | 7 a if | postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3bfa03bccc5d29403a28c83f3ad 
74b7ce2feb85e634f155ccc685e72ede68 


J O g d a Nn d 707, cn=Mahadeo Giridhari Jogdand 


Date: 2018.10.11 14:16:35 +05'30' 
म.गि.जोगदंड 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) महालेखापाल 9/2 (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 


२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 


३) अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्याल व रुग्णालय, नागपूर 


४) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 


५) अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, लातूर 
६) वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, नागपूर 


७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 


८) अवर सचिव (वैसेवा-१) वै.शि.व औ.द्र.वि. मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, 


पदांचा आढावा घेतांतना उपरोक्त पदे रुपांतरीत पदनामाने ealfavara यावे. 


९) निवडनस्ती (वैसेवा-४) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


